उजनी प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्हयातील इंदापूर 
तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांमधीलळ नागरी 
सुविधा कामांना निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/१०४/प्र.क्र.६०/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जुले, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि. १.८.२००९ 
२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.३.२०११ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि. १७/४/२०१५ 
४) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.पुनर्व-२०१८/४४१/प्र.क्र.११७/र-८, दि.२०.१२.२०१८ 
५) अधीक्षक अभियंता, भिमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र क्र.भीकामं/लेखा/२४८८/ 
सन २०२१, दि.०६.०५.२०२१ 


प्रस्तावना- 

उजनी प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावांमधील नागरी 
सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र.४ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
अधीक्षक अभियंता, भिमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी संदर्भाधिन क्र.५ येथील पत्रान्वये उजनी 
प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्‍यातील प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांकरिता निधी 
मागणी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुषंगाने, देय ठरत असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

२. त्यानुसार, उजनी प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावांमधील 
प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांसाठी एकूण रु.१८,४२,९१४/- एवढा निधी सन २०२१-२०२२ या चालू 
वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

3३. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ अनुसार 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र. २७ 
(२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, उजनी प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्हयातील 
इंदापूर तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावांमधील प्रगतीपथावरील खाली नमूद नागरी सुविधा कामांची देयके अदा 
करण्यासाठी योजनेंतर्गत सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून 
रु.१८,४२,९१४/- (अक्षरी अठरा लक्ष बेचाळीस हजार नऊशे चौदा फक्त) एवढा निधी "मागणी क्रमांक सी- 
१०, लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१-संचालन FT WIR, (००) (०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच- 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/१०४/प्र.क्र.६०/र-८ 


७२७) (दत्तमत) " या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून विभागीय आयुक्त, पुणे यांना खालील अटींच्या 
अधिन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे: - 


अक्र | पुनर्वसित गावाचे नागरी सुविधा कामांचा तपशील वितरीत निधी 
नांव (रुपये) 

| a | । आजोती शाळेसाठी संरक्षक भित बांधणे १३,९२,९१४/- 

a तरटगांव शाळेसाठी संरक्षक भित बांधणे ४,५०,०००/- 

एकूण- |  १८,४२,९१४/- 
वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावी. 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
संबंधित अधीक्षक अभियंता, भिमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली 
8६4॥/8द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

२) अधीक्षक अभियंता, भिमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी नागरी सुविधा व तद्‌नुषंगिक कामांसाठी वितरीत 


३) 


8) 


4) 


&) 


(9) 


सदरचा निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडे 
विनाविलंब वितरित करावा. 


नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जात 
असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून 
कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


कार्यकारी अभियंता,उजनी कालवा विभाग क्र.८, सोलापूर यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी प्राप्त 
होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल 
शासन, विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सत्वर सादर करावा 


या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच खर्च 
करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जास्त 
खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांनी दक्षता घ्यावी . 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व॒ मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचालन व प्रशासन (००) (०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) या लेखाठीर्षांतर्गग कोणताही निधी 
शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही 
Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची 
संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/१०४/प्र.क्र.६०/र-८ 


८) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यळेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचाळलन व प्रशासन (००) (०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) या लेखाश्ीर्षातर्गत एक वर्षापूर्वीचे 
कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 


९) मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे 
पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचाळलन व प्रशासन (00) (०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४७०१-एच-७२७ (दत्तमत) या लेखाठशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र 
लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्नुषंगाने या 
लेखाशीर्षाखाळी होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजनळेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित 
पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे? अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील निधीसंबंधित 


खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह शासनास न चुकता 
सादर करावीत. 


१० 


— 


संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन 
प्रमाणपत्र Utilisation Certificate महाळेखापालळ कार्यालय,संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय 
आयुक्‍्त/झासनास तातडीने सादर करावे. 


११ 


I 


१२) यासंदर्भातील लेखाश्रीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन 2029-2022 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत शासनास सादर करावा. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१६२७४१९५१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dayanand Shankarappa Munj 
D d DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashi REVENUE AND 
aya n a n FOREST DEPARTMENT, pi 'ICode=400032, st=Maharasht 


83 1ad18b348f1d88937e4f113316b4ad736a2c6a66 


Shan karappa Munjale b967/985fda6404a7 10d52, cn=D; 


2021.07.20 16:28:51 +05'30' 


(दयानंद शं. मुंजाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे 
उप आयुक्‍त (पुनर्वसन), पुणे 
जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
५. अधीक्षक अभियंता, भिमा कालवा मंडळ, सोलापूर 
६. कार्यकारी अभियंता,उजनी कालवा विभाग क्र.८, सोलापूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


Cc ww A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/१०४/प्र.क्र.६०/र-८ 


८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

१०. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१३. महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१४. महसूल व वन विभाग ,पी.ए.सी.कार्यासन ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


